सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे 
पुनर्विनियोजन “मागणी क्रमांक झेड ई-०१ प्रधान लेखाशिर्ष २२३५ बी ०८५, 
सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा (अनिवार्य)” 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- पुनर्वि-२०२३/२२३५-बी-०८५/प्र.क्र.१३/का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : ३०/०३/२०२३ 


प्रस्तावना - 


सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.झेड ई-०१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 


१९८ ग्रामपंचायतीना सहाय्य, (०१) (०१) (२२०५-8-०८५) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना अनुदान, 


(कार्यक्रम), या ळेखाशिर्षासाठी ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या valerate अर्थसंकल्पीय 


तरतुदीचे पुनर्विनियोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


सन २०२२-२३ या वर्षात मागणी क्र.झेड ई-०१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १९८ 


ग्रामपंचायतीना सहाय्य, (०१) (०१) (२२०५-8-०८५) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना अनुदान, 


(कार्यक्रम), या ळेखाशिर्षासाठी ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर), या उद्दीष्टासाठी विभागातील सन 


२०२२-२३ या वर्षात इतर विविध योजनांकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीमधून काही 


निधीची बचत संभवत आहे. हा अखर्चित रहाणारा रु.१.७० कोटी इतका निधी २२०५-8-०८५ या 


ळेखाशिर्षासाठी पुनर्विनियोजनाने अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास प्रधान सचिव, (व्यय) वित्त विभाग 


यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौसं-९६/२०२३/व्यय-१/ दि.२७/०३/२०२३ अन्वये मंजूरी दिली आहे. 


त्यानुसार पुर्नविनयोजन करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला, उप विभाग - तीन 


मधील नियम क्र.१ मधील परिच्छेद क्र.१६२, १६३ व १६४ मधील अनुक्रमांक ५ मधील अधिकारांचा 


वापर करून वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/२२३५-बी-०८५/प्र.क्र.१३/का.७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२११६२३४७८५१४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SARANGKUMAR _ : _ 
VASANTRAO PATIL: Soe 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. प्रमहाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/ २ (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२. प्रमहालेखापाल, AERTS - 9/ 2, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

३. सचिव, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. उप सचिव (कोषा / प्र.१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, (का.९) अल्पसंख्यांक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (व्यय ४ / अर्थसंकल्प-१४ / अर्थ-३), मुंबई. 

११. निवडनस्ती (कार्या.७. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/२२३५-बी-०८५/प्र.क्र.१३/का.७ 


शासन निर्णय क्रमांक:- पुर्नवि-२०२३/२२३५-8-०८५/प्र.क्र.१३/का.७ दि.३०/०३/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. प्रस्तावामुळे (-) परिणाम होणार असलेले लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय | पुनर्विनियोजन अभिप्राय 
क्र अंदाज (-) 
भाग-१ (रु.कोटी) 
Fa 2 3 8 द 
“| ई गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यासाठी तरतूद संगणक खर्च १.२७४ कोटी । (-) Yo लक्ष अखर्चित निधी 
१७ (२०५२ ५१२५) 
२ | हज कमिटीला सहायक अनुदान (2234 A २७६) १५ कोटी (-) ८५ लक्ष अखर्चित निधी 
3 | उदू अकादमीकरीता सहायक अनुदान (2234 B ०९४) ०.९१७ कोटी (-) २५ लक्ष अखर्चित निधी 
४ | राज्य अल्पसंख्याक आयोगाला सहायक अनुदान (मराठी | २.८० कोटी (-) २० लक्ष अखर्चित निधी 
फाऊंडेशन कोर्स व स्पर्धा परीक्षा), (२२३५ A २५८) 
एकूण १९.९९१ कोटी | (- १.७० लक्ष अखर्चित निधी 
भाग-१ (रु.कोटी) 
अ. | प्रस्तावामुळे (4) परिणाम होणार असलेले लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय | पुनर्विनियोजन अभिप्राय 
क्र. अंदाज (+) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम | ८०.०० कोटी | (+) १.७० लक्ष निधी 
राबविण्यासाठी सहायक अनुदान २२३५ बी ०८५ 


